ap  संचालनालय,मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील ३० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२३. 


पहा = 9 शा.नि.उ.ऊ व का वि,क्र.बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/कामगार-१, दि.११.०२.२०२१. 
२) शा.नि.उ.ऊ व का.वि,क्र. बाष्पके-०२२२/प्र.क्र.५४४/कामगार-१, दि.१५.२.२०२३. 
3) संचाळक,बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.एसबी-१/जिएल-७०/२०२३/९६५४, 
दि.२०.०६.२०२३. 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने व 
वित्त विभागाच्या सहमतीने बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आकृतीबंधाबाबतचे 
आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये बाष्पके 
संचालनालयातील राजपत्रित व अराजपत्रित अशा एकूण ३० अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
2. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार बाष्पके संचालनालयातील 
राजपत्रित व अराजपत्रित अशा एकूण ३० अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयातील मान्यतेनुसार सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
3. सदर अस्थायी पदांचा खर्च, “मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व 
सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता, (००) (०२) बाष्पके संचालनालय 
(२२३० 0432) 09 वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


8. उपरोक्त अस्थायी पदांना शासनाने वेळोवेळी अनुज्ञेय Hoos भत्ते देण्यात यावेत. 
तसेच सदर ३० अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च हा सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.३१.०८.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥8॥/99॥1॥9.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२११२०६४५७६१० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c302cfaa4da0b2d72c4622c85421df78e53b25c22 
720 


१०५०100९4९ 


st=Maharash’ 

erialNumber=F91D4AFBD1E1BFSBE92C2964CCBA9768CO 

5DC4A771EA96939883ABF6C9FSA37E, cn=SHILPA GIRISH 
RI 

Date: 2023.09.21 12:08:53 +05'30' 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीस्तव, 
) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र. 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 


प्रति, 
१ 


) संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 

) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, बाष्पके (द्वारा: संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC Aw 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६ 

अवर सचिव (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


moO 2८ 


S 


८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१ 


शासन निर्णय, क्र. बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१, दि.२१ सप्टेंबर, 2023 चे सहपत्र 


“परिशिष्ट-अ” क 
निर्मिती आदेशा 


(५) 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचे मुख्य कार्यालय 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/ कामगार- 
१४२४०० १, दि.११/२/२०२१ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
३५४०० - विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ काम-६, 
११२४०० दि.१६/५/१९८४ 
85-१४ : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
सहाय्यक ३८६०० - विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/ (२७७४)/ काम-६, 
१२२८०० दि.१६/५/१९८४ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ 
१२६७/(भाग-२)/२००४/ 
काम-१, दिनांक २५/५/२००४ 


वरिष्ठ लिपिक | 5-८ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
२५५०० - ८११०० विभाग, क्र.एसबीई-२२७३/१८४२४१/ काम- 
३, दि.२०/८/१९७३. 
दप्तरी 5-३ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
१६६०० - ५२४०० विभाग, क्र.एसबीई-२३६६/१०८१/काम-३, 
दि.२९/६/१९६५ 
नाईक 5-३ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
१६६०० - ५२४०० विभाग, क्र.एसबीई-१५८९/(५१३६)/ काम-६, 
दि.२९/११/८९. 
नागपूर येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


वरिष्ठ लिपिक । 5-८ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
२५५०० - ८११०० विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/ काम-६, 


दि.१६/१/१९८७. 
पुणे येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 
उप संचाळक, | 5-२० : शा.नि, उ.ऊ.व का.वि, क्र.एसबीई- 
बाष्पके ५६१०० - १७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 
(राजपत्रित) १७७५०० 
तांत्रिक 5-१६ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
अधिकारी ४४९०० - विभाग, क्र.बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.९/ कामगार- 
१४२४०० १, दि.११/२/२०२१ 
कनिष्ठ तंत्र : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
सहाय्यक विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/ (२६७५)/काम-६, 
दि.१६/१/१९८७. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१ 


२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/सीआर- 
१२६७/(भाग-२)॥/ २००४/काम-१, 
दि.२५/५/२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१४७५/१८२२/ (४५८)/ 
काम-६, दि.६/७/१९७६ 


१९९०० - 
६३२५०० 

5-१ : 

१५००० - ४७६०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१०६०/१८४३६१/ काम- 
३, दि.८/८/१९६० 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१०६०/ १८४३६१/ काम- 
३, दि.८/८/१९६० 


नाशिक येथील सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


सह संचालक, 
बाष्पके 
(राजपत्रित) 
वरिष्ठ लिपिक 


5-२३ : 

६७७०० - 
२०८७०० 

5-८ : 
२५५०० - ८११०० 


5-६ : 
१२९९०० - 
६३२५०० 


अहमदनगर येथीळ सह संचालक, बाष्पके यांचे कार्यालय 


शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.आस्थापना- 
१०२००२/ सीआर-१२६७/ (भाग-२)/ 
२००४/काम-१, दि.२५/५/२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ सीआर- 
१२६७/(भाग-२)/ २००४/ काम-१, दि. 
२५/५/२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-११६८/१००४२८/ काम- 
३, दि.९/७/१९७० 

बाष्पके यांचे कार्यालय 


५६१०० - 
१७७५०० 


१९ | वरिष्ठ लिपिक । 5-८ : 
२५५०० - ८११०० 
२० : 
६३२५०० 


aA, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
१७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


aA, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
१७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
१७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 

शा.नि, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
१७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


aA, उ.ऊ.व का.वि., क्र.एसबीई- 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.८/कामगार-१ 


पदांची निर्मिती आदेशा 
संख्या 


(0) 


सह संचालक 
बाष्पके 
(राजपत्रित) 


उप संचालक 
बाष्पके 
(राजपत्रित) 


१५००० - ४७६०० | १७८३/(२६७५)/ काम-६,दि.१६/१/१९८७ 


5-२३ : 
६090900 - 
२०८७०० 


5-२० : 

५६१०० - 
१७७७५०० 

5-८ : 

२५५०० - ८११०० 


5-६ : 

१९९०० - 
६३२५०० 

5-१ : 

१५००० - ४७६०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ सीआर 
१२६७/(भाग-२)/२००४/काम-१, 
दि.२५/५/२००४ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/(२६७५)/ काम-६, 
दि.१६/१/१९८७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/ सीआर- 
१२६७/(भाग-२)॥/ 

२००४/काम-१,दि २५/५/२००४ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-२२८३/(२७७४)/ काम-६, 
दि.१६/५/१९८४ 

१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-११७९/ (१३६४)/काम-६, 
दि.३१/१०/१९७९. 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र.एसबीई-१७८३/ (२६७५)/काम-६, 
दि.१६/१/१९८७. 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=¢302cfaa4da0b2d72c4622c85421 df78e53b25c22ce3 


da5d53104e3a7a72cB8ce, postalCode=400032, 
jaharashtra, 


st=Mi 5 

serialNumber=F91D4AFBD1E1 BF5BE92C2964CCBA9768C05D 
(C4A771EA96939883ABF6C9FSA37E, cn=SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 

Date: 2023.09.21 12:09:15 +05'30' 


(शिल्पा गि. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


